राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व gale विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०२२०/प्र.क्र.९०/१३-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर,२०२० 


वाचा : १. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांक : सीएसएल- 
२०१३/प्र.क्र.१२४/१५-स, दिनांक ३० मार्च, २०१३. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सववि-३११३/प्र.क्र. ७२/ 
आस्था-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 
३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीएसएल-२०१४/ 
प्र.क्र.८७/ १३स, दिनांक ०५ मार्च, २०१५. 

. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०२२०/प्र.क्र.३३/ 
१३-स, दिनांक २४ फेब्रुवारी,२०२०. 

. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. रासनिप्रा/ 
कक्ष१६/ आस्था/ अस्थाई पदे मुदतवाढ/१८८६/२०२० दिनांक १५ जुले, २०२० 
रोजीचे पत्र. 

६. वित्त विभाग , शासन निर्णय क्रमांक :- पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


oe 


o~ 
ae 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीमधीलळ कलम २४३ ASH (२) नुसार राज्यातील सर्व 
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र 
निवडणुक प्राधिकरण निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कब अन्वये राज्य निवडणुक आयोगाच्या धर्तीवर दिनांक 
३०मार्च, २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करुन त्याकरिता ४७ पदे निर्माण करण्यास 
मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ३०जानेवारी, २०१३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीतील 
निर्णयाच्या अनुषंगाने प्राधिकरणासाठी मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या ४७ पदांमधून ३ पदे 
वगळून उर्वरित ४४ पदे निर्माण करण्यास उपरोक्‍त वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, वाचा येथील शासन निर्णय क्रमांक ४ नुसार ४४ अस्थायी पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०२२०/प्र.क्र.९२०/१३-स 


दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली. सदर मुदत दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०२० रोजीपर्यंत असल्याने सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर 
४४ पदे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्याची विनंती वाचा क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये केली असून, त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय : निर्णय : 


सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या 
दिनांक १५ जुलै, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य सहकारी 
निवडणुक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद तक्त्यातील ४४ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२० पासून ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ.क्र पदनाम मंजूर पदांची संख्या 

राजपत्रित 

1१ ____| आयुक्त |, आ. _-_|| 

२ सचिव (_. an) 

३ सह सहकारी निवडणुक आयुक्‍त २ 

४ उप सहकारी निवडणुक आयुक्‍त २ 

५ विधी सल्लागार 1१ 

६ सहाय्यक सहकारी निवडणुक आयुक्‍त ६ 

लेखा अधिकारी शिकास 

ह सांख्यिकी अधिकारी Po 
अराजपत्रित 

९ उच्च श्रेणी लघुलेखक २ 

ee सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी १२ 

| 99 लिपिक-टंकलेखक १२ 

वर्ग-४ 
१२ शिपाई 3 
एकूण PB 


या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक व्ही - 2, २०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, (00) (८००) 


इतर खर्च, (00) (०१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (२०७००८८२) या लेखाशिर्षाखाळी सन 


२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०२२०/प्र.क्र.२०/१३-स 


आ.पु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


क., दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय 


विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१८१५५९३५१५०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by Ramesh Shankarrao Shingt 
IN, o=G it OF Mahi hth Ci ti Marketing 


Ramesh Shankarrao ana tile Department, postalCode=400032, st=Maharashti 


4.20=fed1b2ed6e1e4aca7 19170d9eae8aa25 1ee28dc56c75d8a65acb3 
4103d45bd48, 


S h | n te INumber=b9bf7a534d8f1 272bd902482bf95b556a5baefdddce18574 
7 8fa2d8d09574d1f, Ri h Shank hingte 


Date: 2020.09.18 16:00:27 +05'30' 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
७. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पुढील 
कार्यवाहीस्तव अग्रेषित. 
१०. निवडनस्ती-१३स. 


०८ «७ AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


